भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत 
मंजूर “Upgradation and modernization of 
Ashram School Kitchens” या योजनेच्या 
मार्गदर्शक सूचनांना मंजुरी देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२० /प्र.क्र.१०४ /का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: १/१/२०२१ 


संदर्भ- 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/08(98)/209¢-Grants, 
दि.२१/०६/२०१८ 
२. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/09/2098-Grants, 
दि.११/०३/२०१९. 
३. शासन निर्णय क्र.केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.१९,दि.०४.१०.२०१८ व दि.०५.११.२०१८ 
४. शासन निर्णय क्र.केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.१९, दि.२९.०६.२०१९, दि.२३.०७.२०१९ 
व दि.२०.११.२०१९ 
प्रस्तावना- 
केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 
२७५(१ अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनाअंतर्गत राज्य शासनास अनुदान प्रदान होत 
असते. या योजनअंतर्गत प्राप्त होणा-या अनुदानासाठी नावीन्यपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याबाबत प्रकल्प 
अधिकारी,ए.आ.वि.प्रकल्प कार्यालय,शासकीय, अशासकीय/ सामाजिक /खाजगी संस्था यांना आदिवासी 
विकास विभागाकडून आवाहन करण्यात आलेले होते. यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची सविस्तर छाननी 
करून निवडक प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील कार्यकारी समितीकडे सादर करण्यात आले. 
सदर प्रस्तावामध्ये आश्रम शाळांमध्ये असलेल्या स्वयंपाक गृहांची अत्याधुनिक साहित्यान्वये सुधारणा करणे 
याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात आला होता. 


२. आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळातीळ स्वयंपाक गृहाची 
अत्याधुनिक साहित्यान्वये सुधारणा करून विदयार्थ्यांना उच्च दर्जाचा Wyse आहार पुरवठा नियमित व 
वेळेवर उपलब्ध करून त्यांची पोषणाची स्थिती सुधारणे या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागाने मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समिती व शासनाच्या मान्यतेने ही योजना राबविण्याबाबत केंद्र शासनाकडे 
प्रस्तावित करण्यात आलेली होती.जनजाती कार्य मंत्राळयाने दिनांक २३.०५.२०१८ रोजी आयोजीत केलेल्या 
Project Appraisal Committee (PAC ) बैठकीमध्ये “Upgradation and modernization of Ashram 
School Kitchens” हि योजना सन २०१८-१९ व सन 2098-20 करिता भारतीय संविधान अनुच्छेद 94 (4) 
योजने अंतर्गत राबविण्यासाठी अनुक्रमे रु. ५१४.००लक्ष व ५१५.०० लक्ष असे एकूण रू.१०२९.०० लक्ष इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास संदर्भाधिन पत्र क्र.१ व २अन्वये मंजुरी दिलेळी असून सदर निधी आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक यांना संदर्भाधिन क्र.३ व ४ अन्वये वितरित करण्यात आला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२० /प्र.क्र.१०४/का-१९ 


३. महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत ४२३ शासकीय आश्रम शाळा व २५ एकलव्य निवासी शाळा कार्यरत आहेत. या 
सर्व निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची आहे. 
त्यांचे आरोग्य, पोषण व शिक्षण योग्य प्रकारे व्हावे यासाठी विभागामार्फत विशेष योजना राबविल्या जातात. 
याचाच एक भाग म्हणून आदिवासी विकास विभागामार्फत आश्रम शाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांना दोन वेळेसचे 
पुरेसे भोजन व नाइता याची सोय व्हावी म्हणून आश्रमशाळेत स्वयंपाकगृह तयार केले आहे. या 
स्वयंपाकगृहाच्या माध्यमातून विद्यार्थांना दररोज वेळेत पोषणयुक्‍त आहार पुरविला जातो. काही आश्रमशाळेत 
सद्यस्थितीला असणाऱ्या स्वयंपाक गृहाची क्षमता ही विद्यार्थी क्षमतेपेक्षा कमी आहे, अत्याधुनिक साहित्याचा 
अभाव आहे. तसेच काही ठिकाणी अतिरिक्त बांधकामाची आवश्‍यकता आहे. सबब, अशा स्वयंपाक गृहामध्ये 
MIATA साहित्याची खरेदी व सुधारणा करण्यासाठी “Upgradation and modernization of 
Ashram School Kitchens” ही योजना आदिवासी विकास विभागा मार्फत राबविण्याबाबतच्या मार्गदर्शक 
सूचनांना मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता 


शासन निर्णय- 

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळातील स्वयंपाक गृहांची 
अत्याधुनिक साहित्यान्वये सुधारणा करून विदयार्थ्यांना उच्च दर्जाचा पोषणयुक्‍त आहार पुरवठा नियमित व 
वेळेवर उपलब्ध करून त्यांची पोषणाची स्थिती सुधारणे या कार्यक्रमार्तगत “Upgradation and 
modernization of Ashram School Kitchens” ही योजना आदिवासी विकास विभागामार्फत 
राबविण्यासाठी एकुण रु.१०२९.०० लक्ष किंमतीच्या मार्गदर्शक सूचनांना या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट क्रमांक १. नुसार मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


2. सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत 
त्वरीत कार्यवाही आयुक्‍त, आदिवासी विकास ,नाशिक यांनी करावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक 
व भौतिक अहवालासह शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


a: हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०११७०१०३३६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
२) मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२० /प्र.क्र.१०४/का-१९ 


) मा. सचिव,आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 
) AYA sean विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 
) सहसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) मुख्य अभियंता, बांधकाम कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर आयुकत, आदिवासी विकास अमरावती,नाशिक,ठाणे व नागपूर 
) सर्व प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
१०) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२० /प्र.क्र.१०४/का-१९ 


भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत मंजुर योजना 


परिशिष्ट-१ 
(रुपये लाखात) 
a , | योजनेचे नाव “Up gradation and modernization of Ashram School Kitchens” 
२. | योजनेचे प्रस्तावित आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असणाऱ्या शासकीय आश्रम शाळा 
लाभ क्षेत्र 
ती भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत मंजुर निधी - 
अ.क्र | वर्ष योजना निधी 
(रू.लक्ष) 
ia २०१८-१९ | “Up gradation and modernization of ५१४.००/- 
Ashram School Kitchens” 
२ 2098-20 | “Up gradation and modernization of ५१५.००/- 
Ashram School Kitchens” 
एकूण १०२९ .००/- 
ie . ।या योजनेत येणारे योजनेसाठी मंजूर निधी आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक यांच्याकडून 
खर्चाचे अंदाजपत्रक  । आवड्यकतेनुसार प्रकल्प अधिकारी यांना वितरीत करण्यात येईल. 
५. । योजना राबवणारी सबंधित प्रकल्प अधिकारी ए.आ.वि.प्रकल्प 
यंत्रणा 


नियंत्रक अधिकारी संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास 


| योजनेचा उद्देश/ हेतु > आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असणाऱ्या शासकीय 
आश्रमशाळांतील स्वयंपाक गृहामध्ये आवऱ्यक त्या बाबींमध्ये सुधारणा 
करणे . 
८ ।योजना > योजनेच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असणाऱ्या 
अंमलबजावणीची राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये असणाऱ्या स्वयंपाकगृहामध्ये 
कार्यपध्दती गरजेनुरूप आवश्‍यक सुधारणा केल्या जातील. 


> ज्या आश्रमशाळा ह्या मध्यवर्ती, सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहास जोडल्या 
गेल्या असतील अशा आश्रमशाळा या योजनेतून वगळण्यात येतील. 

> सबंधित प्रकल्प अधिकारी हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या आश्रम 
शाळांच्या मुख्याध्यापक यांची बैठक घेऊन योजनेच्या बाबतीत माहिती 
देतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२० /प्र.क्र.१०४/का-१९ 


> योजनेच्या अनुषंगाने आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक हे त्यांचा आश्रम शाळेच्या 


स्वयंपाक गृहामध्ये आवश्‍यक असलेल्या बाबी व करावयाची कार्यवाही व 
त्यासाठी आवशयक खर्चाची तरतूद इ. बाबी सबंधित प्रकल्प अधिकारी 
यांना सादर करतील. त्यासाठी मुख्याध्यापक हे आवश्‍यकतेनुसार सबंधित 
बांधकाम कक्ष आदिवासी विकास यांची मदत घेतील. 
सबंधित प्रकल्प अधिकारी हे त्यांच्या प्रकल्प स्तरावर असणाऱ्या आश्रम 
शाळांमधील स्वयंपाक गृहामध्ये आवश्‍यक असलेल्या बाबींचा सविस्तर 
अहवाल व आवश्‍यक निधीची मागणी अपर आयुक्त,आ.वि यांच्यामार्फत 
आयुक्‍त ,आदिवासी विकास यांच्याकडे करतील. 
योजनेच्या अनुषंगाने आश्रम शाळेमध्ये असणाऱ्या स्वयंपाक गृहामध्ये 
खालील बाबींवर खर्च करण्यास परवानगी असेल 
|. स्वयंपाक गृहाची किरकोळ दुरुस्ती, (छत,भिंती बांधकाम, रंग 
देणे,दारे व खिडक्या दुरुस्ती,लाईट फिटिंग,भांडी धुण्यासाठी 
फ्लोरिंग) 
॥. आवर्यकतेनुसार शेड बांधकाम/खोलीचे बांधकाम 
॥. निस्सारण सुविधा निर्माण करणे (Drinage Facilities) 
॥/. नविन गॅस जोडणी,अतिरिकक्‍्त जोडणी, गॅस पाईप लाईन टाकणे 
१. आवश्यक किचेन साहित्याची खरेदी/दुरुस्ती , भांडी खरेदी व 
दुरुस्ती 
Vi. स्वयंपाक गृहासाठी CCTv खरेदी 
Vil. स्वयंपाक गृहासाठी नळ जोडणी, पाणी साठविण्यासाठी टाकीची 
खरेदी 
Vill. स्वयंपाक गृहासाठी इतर आवश्यक खरेदी. 
आश्रम शाळेचे मुख्याध्यापक उपरोक्त बाबींच्या त्यांच्या स्तरावरून अहवाल 
व आराखडा तयार करतील .योजनेच्या अंमळबजावणी करिता artes 
प्रकारे कालमर्यादा निश्चित करण्यात येत आहे 


अ बाब कालमर्यादा जबाबदार 

क्र व्यक्ती 

। प्रकल्प स्तरावर योजनेच्या | शासन निर्णय । सबंधित प्रकल्प 
अनुषंगाने मुख्याध्यापक | निर्गमित झाल्या | अधिकारी 


यांच्याकडून स्वयंपाक गृहामध्ये | पासून पुढील १ 
करावयाच्या सुधारणांचे आराखडे | महिना 

तयार करण्याची माहिती देणे व 
प्रशिक्षण. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२० /प्र.क्र.१०४/का-१९ 


२ | आश्रम शाळेच्या स्तरावर | पुढील ०१ महिने सबंधित 
असलेल्या स्वयंपाक गृहामध्ये मुख्याध्यापक व 
करण्यात येणाऱ्या कामाच्या बाबी संबंधित 
व आराखडा तयार करणे बांधकाम कक्ष 
3 | आश्रमशाळेनुसार आराखड्याचे | पुढील ०२ महिने संबधित प्रकल्प 
एकत्रीकरण करुन आयुक्त, अधिकारी 
आदिवासी विकास यांना सादर 
करणे 
४ | निघी मागणीचा आढावा घणे व | पुढील १५ दिवस आयुक्‍त 
प्रकल्पनिहाय निधीचे वाटप आदिवासी 
विकास 
५ | स्वयंपाक गृहाचे अद्यावतीकरण | पुढील og महिने संबधित 
करणे मुख्याध्यापक, प्र 
कल्प अधिकारी 
, बांधकाम कक्ष 
९ । योजनेचे संनियंत्रणव | > योजनेचे संनियंत्रण व मुल्यमापना करीता पुढीलप्रमाणे समिती गठीत 
मुल्यमापन करण्यात येत आहे. 
१.आयुक्‍त,आदिवासी विकास, नाशिक -अध्यक्ष 
२. अप्पर आयुक्‍त,आदिवासी विकास, नाशिक व ठाणे -सदस्य 
३. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्रकल्प कोणतेही चार - सदस्य 
४.कार्यकारी अभियंता बांधकाम (आ.वि.वि.) -सदस्य 
५ .उपायुक्‍्त/सहा.आयुक्‍त शिक्षण,आयुक्‍तालय नाशिक -सदस्य सचिव 
> योजनेच्या अनुषंगाने योजना विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करून घेण्याची 
जबाबदारी ही उपरोक्‍त समितीची असेल. 
> योजनेच्या अनुषंगाने काही आवश्‍यक बदल करावायचे असल्यास त्याबाबत 
उपरोक्त समिती निर्णय घेईल व त्याबाबत शासनास अवगत करेल. 
> उपरोक्त समितीची बैठक दर २ महिन्यांनी आयोजित करावी व योजना पूर्ण 
करण्याबाबत आवर्यक कार्यवाही करावी. 
i ० | योजनेची > शासन निर्गमित झाल्यापासून १ वर्ष 
अंमलबजावणीचा 
कालावधी 
i १ | योजनेच्या अटी व शर्ती | > योजना विहित वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी संनियंत्रण व मुल्यमापन 


समितीची असेल 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०२० /प्र.क्र.१०४/का-१९ 


> योजनेच्या अनुषंगाने आश्रम शाळेची निवड करताना ज्या आश्रम शाळा 
मध्यावर्ती/सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाशी जोडल्या गेल्या आहेत अथवा 
जोडल्या जाणार आहेत SA आश्रमशाळांना वगळण्यात यावे. 

> स्वयंपाक गृह अद्यावत करताना ज्या बाबी इतर योजनामधून करण्यात येऊ 
शकतात त्या बाबी विचारात घेण्यात येऊ नये. 

> स्वयंपाकगृहासाठी आवश्‍यक असलेल्या साहित्याचीच खरेदी करण्यात येत 
आहे हे तपासण्याची जबाबदारी संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांची असेल. 

> स्वयंपाक गृहासाठी आवश्‍यक साहित्य खरेदी करताना नियमानुसार विहित 
पद्धतीचा वापर करावा. 

> सदर योजनेमधून करावयाच्या कामांची अन्य योजनेमधून अंमलबजावणी 
झालेली नाही हे काटेकोरपणे तपासण्याची जबाबदारी संबंधित प्रकल्प 
अधिकारी यांची असेल. 

> सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना चलचित्र (video) व छायाचित्रे 
काढावीत . योजनेची अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर योजनेचा फलनिष्पत्ती 
अहवाल व Geo-tagged photographs हे CAS पोर्टल वर भरण्याची 
जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी यांची असेल. 


॥ १ | निधी वितरणाची > सदर योजनेचा निधी हा आयुक्‍्त,आदिवासी विकास यांच्या मार्फत 
कार्य पद्धती आराखड्याच्या प्रमाणात प्रकल्प अधिकारी यांना वर्ग करण्यात येईल. 
> प्रकल्प अधिकारी शाळांनिहाय कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेवून त्यानुसार 
निधी शाळांना वितरित करतील. 
१२ | योजनेची आश्रम शाळेमध्ये असलेले स्वयंपाक गृह अद्यावत होईल. 
फलनिष्पत्ती विदयार्थ्यांना उच्च दर्जाचा पोषणयुकक्‍्त आहार पुरवठा नियमित व वेळेवर 


उपलब्ध होवून त्यांची पोषणाची स्थिती सुधारेल. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


